Wa: 


महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:मकृप-१०२१/प्र.क्र.६३/६-अओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२२. 


आदेश 

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम, १९८३ च्या GSA १२ (२) (ब) मधील 
तरतुदीनुसार या विभागाचे आदेशा क्र. मकृप १०२१/प्र.क्र.६३/६-ओ दि.१८ मे, २०२१ अन्वये 
श्री.प्रकाश आनंदराव आबिटकर, विधानसभा सदस्य यांची महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषदेचे उपाध्यक्ष पदावर शासनाने नियुक्‍ती केलेली आहे. 
२. श्री. प्रकार आनंदराव आबिटकर, विधानसभा सदस्य हे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे या पदावर कार्यरत असतानाच्या कालावधीत या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन कॅंबीनेट मंत्री पदाचा दर्जा या आदेशाद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे. श्री. प्रकाश 
आनंदराव आबिटकर यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.शासउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ. 
दि.१३.०३.२०१२ नुसार सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 
3. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१६१८५३४४९६०१ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Balasaheb Kisan 
Raskar 


(बा.कि.रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. कुलपती तथा राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५ 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

. मा. मंत्री कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. मा. राज्यमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. श्री. प्रकाश आनंदराव आबिटकर, विधानसभा सदस्य, १६६६, आनंद निवास, गारगोटी, 
ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर. 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


Cc “७ A LO 


शासन आदेश क्रमांकः मकृप-१०२१/प्र.क्र.६३/६-ओ 


८. प्रधान सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
९. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०.प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२. 
११.आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२-ब, भांबुर्डा, भोसले नगर,पुणे 
४११००७१. 

१३.कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 
१४.कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
१५.कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव cary कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१६.कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 
१७.महासंचाळक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे). 

१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर 
१९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
२०.सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 
२१.कक्ष अधिकारी (सा.उ.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२ 
२२.कक्ष अधिकारी 2-3, ७ओ व १३ अ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२३.निवडनस्ती / ६-ओ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


